माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

fan नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (१३)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: 
(9) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. मावअ-२०२२/ 
प्र.क्र.१०८/ तां.क.१, दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२२. 
(2) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ 
प्र.क्र.४६/ तां.क.१, दिनांक ५ जून, २०२३. 
(३) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ 
(१९)/ तां.क.१, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४. 
(४ शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(4) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (४) 
येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (93)/ तां.क.१ 


२. मुख्याधिकारी, त्रंबक नगरपरिषद यांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या रू. १.०० कोटी बक्षिस रकमेचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील रु. १७,१२,३१५.३९ 
किंमतीची कामे वगळून उर्वरित रु. ८६,१३,१५५.६१ किंमतीच्या कामांना संदर्भिय क्रमांक (३) येथील 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून, 
उर्वरित रु. १७,१२,३१५.३९ किंमतीच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पुन्ह: सादर करण्याच्या 
सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, मुख्याधिकारी, त्रंबक नगरपरिषद यांनी रु. १७,१२,३१५.०० 
किंमतीच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. 
३. बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत सादर केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रु. १७,१२,३१५.०० किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
मुख्याधिकारी, त्रिबक नगरपरिषद यांनी हाहर अभियंता, नाशिक महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता 
घेवून सादर केला आहे. मुख्याधिकारी, Pah नगरपरिषदेस सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान 
सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या 
समितीच्या दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार, व्रिबक नगरपरिषद यांनी सादर केलेल्या रु. १७,१२,३१५.०० (रुपये सतरा 
लक्ष बारा हजार तिनशे पंधरा फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील अटी 
व शतींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली 
कामे सोबतच्या जोडपत्र-५मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. अटी वशार्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा Bap नगरपरिषद 
राहील. 
२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व 
भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (93)/ तां.क.१ 


3) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाळातीळ कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्यापासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
४) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ 
झाल्यास, त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून fess जाणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत त्रिबक नगरपरिषदेस “नगर परिषद व नगरपंचायत (१५ हजार पेक्षा 
कमी लोकसंख्या)” या गटात विभागस्तरावर (नाशिक विभाग) रू. १.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले 
आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ५०.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास संदर्भीय क्रमांक (३) येथील 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये व उपरोक्त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केली असल्याने rae नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ५०.०० लक्ष (रुपये 
पन्नास लक्ष फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०६१४४१३५२६०४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SURYAKANT KISAN : 
NIKAM : 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 

) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 

) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 


£33) 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग 

जिल्हाधिकारी, नाशिक 

मुख्याधिकारी, त्रिबक नगरपरिषद 

१०) निवडनस्ती तां.क.१ 


S 


~ 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (93)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (93)/ तां.क.१, 
दिनांक: of ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 


अ. प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
कामाचे स्वरूप 

क्र. करण्यात आलेली रक्‍कम (रू.) 

a Plantation at Nil Parvat paytha, Bramhagiri and १२,१२,३१७.०० 


other different areas of Trimbakeshwar 


२ Plantation at ganga dwar paytha and other different ४,९९,९९८.०० 


areas 


TOTAL 99,92,394.00 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


